नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.७५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ डिसेंबर, २०२०. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोत्रत/कळवण/८००/२०२०, दि.२६/०२/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोत्नरत/नाशिक/१८१६/२०२०, दि.३०/०७/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 


परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


करण्यात येत आहेत. 
सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक A एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी.) 
ह्‌ , राज्यमार्ग २७पासून बिलवाडी । इतर जिल्हा । (०/००ते १५/००) ३२.५०० | प्रमुख 
देवळीवणी free बु .देसगांव | मार्ग७ | 94.00 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
कोसुर्ड दळवट जिखाडे वीरशेत ते | इतर जिल्हा | (६/५००ते ९/५००) मार्ग-१६९ 
राज्यसिमेपर्यंत रस्ता . मार्ग ७७ ।३.००कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9७५/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा | (0/००ते १४/५००) 
मार्ग ७८ ।१४.५०० कि.मी. 
रा.मा.२२ । ३.००कि.मी.लांबी 
ओव्हरलॅप आहे. 
रा.मा.२२ मळगांव बु. मळगांव खु. | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते २/५००) १८.०० । प्रमुख 
मळगांवपाडा गायदरपाडा धुमंधरा १८२ २.५०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
काठरेदिगर पुनदधरण बरडपाडा | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 3/00) मार्ग-१७० 
खडकी जामुनापाडा भांडणेहा १०० ३.०० कि.मी. 
शिवभांडणे दळवट दरेगांव तताणी | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 3/00) 
रा.मा.२२ ला मिळणारा रस्ता. १०८ ३.०० कि.मी. 
रा.मा.२१ = | ३.००कि.मी.लांबी 
ओव्हरलॅप आहे. 
ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 2/400) 
८७ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 2/00) 
१७० २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/००ते ४/००) 
८६ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 9/00) 
& १.०० कि.मी. 
रा.मा.२२ पासून करंभेळ कोसुर्ड | इतर जिल्हा | (०/००ते १५/३००) १५.३०० । प्रमुख 
कोसुर्ड वडाळे हा.लिंगामे बोरगांव | ATWO ।१५.३०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
रा.मा.९५३ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग-१७१ 
प्रस्तावित प्रजिमा पासून खडकवण | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 3/00) १७.५०० । प्रमुख 
पासून  खडकवण सरले ११ ३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
खडकउतार देसगांव feo बु. | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते ६/००) मार्ग-१७२ 
हळदबर्डा मोहपाडा निरगुडपाडा १० ६.०० कि.मी. 
सुकापुर प्रजिमा ८ ला मिळणारा | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते ४/०० 
रस्ता. १७१ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (५/००ते ६/५००) 
१५ १.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/००ते 3/00) 
१७२ ३.०० कि.मी. 
एकूण ८३.३०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.9७५/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८३.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४१८३.१६-- ८३.३००) म्हणजेच ४२६६.४६ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत ४७.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२३५९.०८०-४७.८००) म्हणजेच २३११.२८ 
कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३५.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०७३२.९५-३५.५००) म्हणजेच १०६९७.४५ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२०१२२२१४१५४७१११८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Depa rashtr 


partment, postalCode=4000. 


a, 
1 bad66664b1e11¢3 1614381 4db5f8 
Patil 


Vinayakrao Patil क्या” 
(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


